स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत कल्याण- 
डोबिंवळी महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ -२०२१/प्र.क्र.२६(१/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ मे, २०२१ 


वाचा-: 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. प्रशासकीय मान्यता: पत्रक्र. राअस/)75 प्र मा/३२१/१५-१६, दि. ३१.०३.२०१६ 
३. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक २५/०२/२०२१ रोजी 
संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय -: 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापनाचे विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक २ 
येथील शासन पत्रानुसार मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महानगरपालिकेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या 
काही बाबी वगळून नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आली होती. (मंजूर 
प्रकल्पातील वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना 
५ ag Fed दर्शविळी आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर करावयाच्या बाबी व त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना 
७ व ८ मध्ये दर्शविली आहे.) 


३. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान 
संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो प्रस्ताव दिनांक 24.02.2029 रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. त्यानसार, सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविळेल्या किमतीच्या बाबी वगळण्यास व 
वगळलेल्या बाबींच्या जागी अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 


५. उपरोक्त बदलामुळे कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना १० मध्ये दर्शविण्यात 
आल्यानुसार राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ -२०२१/प्र.क्र.२६(१)/नवि-३४ 


६. मूळ स्वरूपात मंजूर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या किंमतीत सदर सुधारित सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामुळे वाढ होत असल्यास वाढीव खर्च संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने १४ व्या वित्त 
आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी मधून भागविण्यात यावा. यासाठी शासनामार्फत कोणताही वाढीव निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 


७. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन पत्रातील नमूद अटी व शतींचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१५५९३५५९२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di 
DN: Urban Ds 
ee 
Ajit Sahebrao Palwe abs, 
55e882896211 1c82bcdb7dd2fe58860768 
+0530" 


(अजित पालवे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

) मा. मंत्री, नगरविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
) अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


£39) 


प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग(?२) यांचे स्वीय सहायक 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

९) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण. 

qo) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

११) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका 

१२) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचाळनालय,मुंबई. 
१३) निवडनस्ती, नवि-३४. 


S 


(2 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ -२०२१/प्र.क्र.२६(१)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ -२०२१/प्र.क्र.२६(१)/नवि-३४ दिनांक -१४ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 
(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


अ.क्र. | नागरी स्थानिक | स्वच्छ | घनकचरा मंजूर । आवश्यक | नव्याने मंजूर य फरक | सविस्तर 
स्वराज्स संस्थां | भारत । व्यवस्थापन | बाबींपैकी । नसलेल्या । करावयाची मंजूर । कमी | प्रकल्प 
अभियान | प्रकल्पाची आता बाबींची बाब करावयाच्या | (-) | अहवालाची 
अंतर्गत | मंजूर आवश्‍यक | किंमत बाबीची । अधिक | सुधारित 
अनुज्ञेय | किंमत नसलेल्या किंमत (+) किंमत 
किंमत बाबी 
1१ | २ ३ te =f 4 & I ८ ९ t= Mee =| 
Bio- SWM Facility 
ee | ee | आहे 
Reduction) cost 
OWC Unit ४.५७ Landfill Site 2 १२.८४ 
कल्या Work due to 
१ डोंबिवली १४९.६८ | ११४.८३ Capping 2¢.89 | Environmental 4.33 -२९.५८ ८५.२५ 
महानगरपालिका Clearance 
Consultancy ०.६ P| =a 
Charges 
ee es 1. "३७ | 1 -| 
Total ५४.४७ Total Cost २४.८९ 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


